प्रजासत्ताक दिन - सन २०१९ करीता नवी दिल्ली 
येथे चित्ररथ संचलन व बांधणीसाठी येणा-या 
खर्चास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रजादि ४२१९ (११/प्र. क्र. २३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१९ 

प्रस्तावना :- 

दरवर्षी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून नवी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक 
दिनानिमित्त चित्ररथ संचळनाचे आयोजन करण्यात येते. महाराष्ट्र शासनातर्फे यावर्षी 
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त "भारत छोडो आंदोलन" या विषयावरील चित्ररथ संचळनाकरिता 
सामील झाला होता. सदर चित्ररथ बांधणी व संचलन आयोजनासाठी येणा-या खर्चास मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२६ जानेवारी, २०१९ रोजी नवी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रीय सोहळयात 
सामील झालेल्या चित्ररथाची बांधणी व संचलनासाठी झालेल्या रुपये ६७,४३,०००/- (रुपये 
सदुसष्ट लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त) इतक्या खर्चास खालील तपशीलाप्रमाणे मंजूरी देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र खर्चाचा तपशील प्रस्तावित खर्च | 
fae चित्ररथ बांधणी (ई-निविदाद्वारे लघुत्तम निविदा) ५१,००,०००/- 
२. तज्ञ समितीने मान्यता दिलेल्या संकल्पना चित्रात फेरफार अथवा नवीन १०,०००/- 
संकल्पना चित्रासाठी २ वेळाचे मानधन 
३. टेक्नीकल डाटा हिदी व इंग्रजीमध्ये तयार करणे ८,०००/- 
४. चित्ररथ त्रिमिती प्रतिकृती तयार करणे १,९०,०००/- 
५. ।तज्ञ समितीच्या सुचनेनुसार चित्ररथ माडेलमध्ये फेरफार करणे ४०,०००/- 
& चित्ररथ बांधणीसाठी नियुक्‍त तज्ञाचे मानधन (प्रवासखर्च व दैनिक भत्त्यासह) ८०,०००/- 
७ चित्ररथावरील ३५ कलाकारांचे मानधन ३,५०,०००/- 
८. | कलाकाराच्या मुंबई व दिल्ली येथील तालमीच्या वेळी चहा-पान व अल्पोपहार खर्च ४०,०००/- 
९. | कलाकारांचा मुंबई-दिल्ली व परतीचा प्रवास खर्च ८०,०००/- 
। १०. | कलाकारांसाठी वेशभूषा व रंगभूषा साहित्य खरेदी खर्च ७५,०००/- 
aes. | १. | चित्ररथावरील कलकारांच्या गरम कपडयावरील खर्च १५,०००/- 
१२. | चित्ररथासंबंधातील रंगीत माहितीपत्रक डिझाईन, छपाई खर्च ३०,०००/- 
१३. | स्थानिक प्रवास खर्च १,२०,०००/- 
१४. | चित्ररथाच्या सोबत संगीतासाठी ध्वनीमुद्रणाचा खर्च २,००,०००/- 
१५. । दिल्ली येथे मा. राष्ट्रपती, मा. उपराष्ट्रपती, मा. प्रधानमंत्री, मा. संरक्षण मंत्री, व ४०,०००/- 
अन्य मान्यवर यांना भेटवस्तू देणे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रजादि ४२१९ (११/प्र. क्र. २३/सां.का.४ 


१६. | प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य कार्यक्रमापर्यंत तसेच कार्यक्रमानंतर संरक्षण | १,००,०००/- 
मंत्रालयाच्या समितीकडून चित्ररथाच्या अनुषंगाने बोलाविण्यात येणा-या 
बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य व एक प्रतिनिधी 
यांचा विमानप्रवास खर्च 
qo. | चित्ररथावरील उत्तम ध्वनी व्यवस्था ८०,०००/- 
१८. | जाहिरात खर्च ४०,०००/- 
१९. | महत्वाचे मान्यवर व प्रेस प्रतिनिधी यांचा अल्पोपहार व भोजन खर्च १०,०००/- 
२०. | Fed दिग्दर्शकाचे मानधन व प्रवास खर्च ३०,०००/- 
२१. | कलाकार ओळखपत्र छपाई, SHA व छायाचित्र ५,०००/- 
२२. । चित्ररथ आयोजनासाठी वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणा-या बैठकींचा चहापान २०,०००/- 
व अल्पोपहार तसेच भोजन खर्च 
२३. | आकस्मिक खर्च ८०,०००/- 
एकूण खर्च | ६७,४३,०००/- 
उपरोक्त नमूद ASMA खर्च करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचाळनालय, मुंबई यांची राहील. 
२. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 


लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) १०२, कला व संस्कृती 


यांचे प्रचाळन, (०४) (०१) इतर महोत्सव (२२०५ १६०५) ५० इतर खर्च (योजनेतर योजना) या 
लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर प्रस्तावास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग - ३, अ.क्र.४, 
परिच्छेद क्र. (२७) (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार व समाज कल्याण, 
सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. सांकासं-८४५७/१३७६ XIl, 
मंत्रालय, मुंबई दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थसं-३, 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ Helles परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब) (क) व ७ (७) (८) ची पूर्तता होत असून 
उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित सर्व अटी लागू होत नाहीत. 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रजादि ४२१९ (११)/प्र. क्र. २३/सां.का.४ 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२५१६०२४७८२२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.02.25 16:06:06 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 
९. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१०.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


